उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, 
नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील ५० 
खाटांच्या १० उपजिल्हा रुग्णालयातील ४० 
अस्थाई पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ - २०१८ /प्र.क्र. १२६/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ११ ऑक्टोबर,२०१८ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक - पदआ २०१८ /प्र.क्र.१२६/ आरोग्य - 
३, दिनांक-२६.०४.२०१८. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-५अ/उपजिल्हा 
रुनाशिक/३६१६-१७/१८, दिनांक-१८.०४.२०१८. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, 
नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील ५० खाटांच्या निफाड, मनमाड, चांदवड, दोंडाईचा, नवापूर, तळोदा, 
जामनेर, मुक्ताईनगर, कर्जत व पाथर्डी या १० उपजिल्हा रुग्णालयातील एकूण Yo अस्थाई पदांना 
दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


2. आता या शासन निर्णयान्वये ५० खाटांच्या निफाड, मनमाड, चांदवड, दोंडाईचा, नवापूर, 
तळोदा, जामनेर, FRASER, कर्जत व पाथर्डी या १० उपजिल्हा रुग्णालयातील सदर Yo अस्थाई 
पदांना दि.०१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१८- 
२०१९ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक-आर-१ 
१) २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६- सार्वजनिक आरोग्य 
००१- संचालन व प्रशासन 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१८/प्र.क्र.१२६/आरोग्य-३, 


(०१)(०८) - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामिण रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३) 


२) २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३- ग्रामिण आरोग्य सेवा- विषम चिकित्सा 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 
११०-१- इतर रुग्णालये व दवाखाने 
(०१)(०१) - कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५) 


३)  २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६- सार्वजनिक आरोग्य 
००१- संचालन व प्रशासन 
(०१)(०९) - महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पांतर्गत ग्रामिण/कुटीर रुग्णालयांचे उपजिल्हा 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन (२२०१ ४६२४) 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- ०७.०९.२०१८ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत 
आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१११३१०२०५७१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ह Digitally signed by Roshani 
Ro 5 h a al | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


Dj al es h Maharashtra, O = Government 


i Of Maharashtra, OU = Public 
Kadam Patil ose cre i071 tss1ss 
+05'30' 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवरसचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
३. सहसंचालक,आरोग्य सेवा (रुग्णालये -राज्यस्तर), मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१८/प्र.क्र.१२६/आरोग्य-३, 


४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक,जिल्हा रुग्णालय, नाशिक/जळगांव/अ.नगर/धुळे/नंदूरबार. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/ जळगांव/अहमदनगर/ धुळे/ नंदूरबार. 

८. वैद्यकीयअधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालये(उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक यांचेमार्फत) 
९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 


११. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


